सामाजिक न्याय विभागाच्या feats घटक कार्यक्रमांतर्गत 
अनुसूचित जातीच्या कृषीपंप ग्राहक लाभार्थ्यांना वीज दरात 
सवलतीसाठी सन- २०२४-२५ एन-३ (लेखाशिर्ष २८०१५५६१) 
(रु.४२.१५ कोटी) इतका निधी रोखीने वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग, 
शासन निर्णय क्र.निधीवी-२०२४/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २०सप्टेंबर,२०२४. 
संदर्भ:- 
१) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि.०३/०७/२०२४ 
२) शासन निर्णय,उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग क्र.निधीवी-२०२४/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-३, 
दि.०९/०७/२०२४. 
३) महावितरण कंपनीचे पत्र क्र.मु.अ.(वा./शासन/मागणी/सवलत/50२)/२२१३०,दि.१९/०७/२०२४. 
४ शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.८०/अर्थ-३,दि.२५/०७/२०२४. 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.३९/अर्थसंकल्प 
(विघयो), दि.१०/०९/२०२४. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील कृषीपंपधारकांना दरवर्षी सवलतीच्या दरात वीज पुरवठा करण्यात येतो व त्याची 
प्रतिपूर्ती करण्यासाठी महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य देण्यात येते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जाती घटकाच्या वैयक्तिक लाभार्थी 
कृषीपंपधारकांना वीज दरात सवलत देण्यासाठी सन २०२४-२५ करिता एन-०३,लेखाशिर्ष-२८०१५५६१ 
खाली महावितरण कंपनीस अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्यासाठी मुळ रु.११५.०० व पुरवणी 
रु. १८०.०० कोटी असे एकूण रु. २९५.०० कोटी इतकी तरतूद केली आहे. 


२. उपरोक्त रु. २९५ कोटी तरतूदीपैकी रु.७२.८५ कोटी इतका निधी संदर्भिय क्र.१ व २ च्या शासन 
निर्णयान्वये महावितरण कंपनीला रोखीने वितरित करण्यात आले आहे.वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.४ वरील 
शासन परिपत्रकातील सुचनांच्या अनुषंगाने व वित्त विभागाने अनुमती दिल्यानुसार सामाजिक न्याय व 
विशेष सहाय्य विभागाने रु. ४२.१५ कोटी इतकी तरतूद संदर्भिय शासन निर्णय क्र. ५ अन्वये महावितरण 
कंपनीस वितरित करण्यासाठी प्रशासकीय विभाग म्हणून ऊर्जा विभागास उपलब्ध करुन दिली आहे.सदर 
तरतूद रु.४२,१५,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी पंधरा लाख फक्त) महावितरण कंपनीस वितरित 
करण्याची बाब विचारधीन होती. 


शासन [नणय निर्णय :- 


अनुसूचित जाती विशेष घटक कार्यक्रमांतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाच्या अनुसूचित जाती घटकाच्या वैयक्तिक लाभार्थी कृषीपंपधारकांना वीज दरात सवलत 
देण्यासाठी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाकरिता मुळ अर्थसंकल्पिय तरतूदीपैकी उर्वरित 
रु.४२,१५,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी पंधरा लाख फक्त) महावितरण कंपनीस रोखीने वितरित 
करण्यास शासन मंजुरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२४/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-३, 


2. सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम Herd अनुसूचित जाती 
घटकांतर्गत लाभार्थ्यावरच वीज दरात सवलतीपोटी खर्च होईल याची दक्षता विभाग स्तरावर ऊर्जा-५ 
कार्यासनाने तसेच महावितरण कंपनीने घ्यावी. तसेच ज्या उद्देशासाठी सदर निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे, त्याच उद्देशासाठी तो उपयोगात आणला जाईल याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. 
3. उक्त प्रयोजनासाठी होणारा खर्च "मागणी क्र. एन-३, २८०१ वीज, उप मुख्यलेखाशिर्ष ०५ 
पारेषण व वितरण,गौणशिर्ष ७८९ अनुसूचित जातीसाठी विशोष घटक योजना, गट Bry (०१) अनुसूचित 
जाती घटक कार्यक्रमांतर्गत योजना,उपगट BY (09)(02) कृषीपंप ग्राहकांना वीज दरात सवलत (कार्यक्रम) 
योजना सांकेतांक (२८०१५६६१) ३३, अर्थसहाय्य या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२४-२५ करिता मंजूर 
अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 
४. सदर रक्‍कम अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्यामार्फत कोषागारातून काढून महाराष्ट्र राज्य 
विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित,मुंबई यांना अदा करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
डॉ.गौरी पाटील, कार्यासन अधिकारी (ऊर्जा-३) आणि नियंत्रण अधिकारी म्हणून श्री. नारायण.श्री.कराड, 
सह सचिव (ऊर्जा-३),उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
त्यांनी सदर मंजूर झालेली रक्‍कम रु.४२,१५,००,०००/-(रुपये बेचाळीस कोटी पंधरा लाख फक्त) अधिदान 
व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित यांचे नावे 
स्वतंत्ररीत्या धनादेश काढून वितरित अथवा NEFT/RTGS Fund Transfer द्वारे निधी हस्तांतरित 
करण्याची कार्यवाही करावी. 
द. या लेखाश्िर्षातर्गत एक वर्षापुर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. सदर देयक हे सशर्त असून,वित्त विभाग परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२४/ प्र.क्र.८०/ अर्थ-३, 
दि. २५/०७/२०२४ च्या परिपत्रकातील सोबतच्या परिशिष्टातील अटीची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित 
करण्यात येत आहे. 
&. सदर aR निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या दिनांक १०/०९/२०२४ च्या 
शासन निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्र.८४२/२०२४/व्यय-१४,दि.०४/०९/२०२४ अन्वये 
प्राप्त मान्यतेनुसार सदर निधी वितरित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२४०९२०११५६०६४९१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DR. GAURI RAKESH 
PATIL 


( डॉ.गौरी पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
Wd: 


Ee) 


मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव,राजभवन,मलबार हिल,मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उपमुख्यमंत्री (ऊर्जा), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन), यांचे सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मा. मंत्री, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. विरोधीपक्ष नेता ( विधानसभा व विधानपरिषद) मुंबई-३२यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
अपर मुख्य सचिव, (ऊर्जा) उद्योग,ऊर्जा,कामगार व खनिकर्म विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


AD 


CC AN 


an 


S >? 
आ त Se eS ee eS aS जळ 


aon 


शासन निर्णय क्रमांकः निधीवी-२०२४/प्र.क्र.५४/ऊर्जा-३, 


१०) सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्राळय,मुंबई.-३२ 

११) अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, प्रकाशगड,वांद्रे 
(पूवी,मुंबई-५१. 

92) SYA, AAT कल्याण, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

१३) सह सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग (अर्थसंकल्प-विघयो)मंत्राळय,मुंबई-३२. 

१४) उप सचिव (ऊर्जा-५उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग,मंत्रालय,मुंबई-३२. 

१५) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२०. 

१६) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

१७) अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई. 

१८) अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

१९) वित्त विभाग (व्यय-१६) साधनसंपत्ती/अर्थसंकल्प, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

२०) निवडनस्ती (ऊर्जा-३), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


